अधिव्याख्याता, उत्पादन अभियांत्रिकी, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या 
पदावरील नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ससेनि-३२१८/प्र.क्र.१००/१८/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. १३ जून, २०१९ 


पहा : या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १९ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत श्रीमती वाळके स्नेहल सुदाम यांना अधिव्याख्याता, उत्पादन अभियांत्रिकी, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर संदर्भाधिन शासन निर्णयाव्दारे दोन वर्षाच्या 
परिविक्षा कालावधीसाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्यात आली होती. तथापि, संबंधित 
पदावर श्रीमती वाळके रूजू झालेल्या नाहीत. सबब, श्रीमती वाळके यांची संबंधित पदावर संदर्भाधिन शासन निर्णयाव्दारे 
करण्यात आलेली स्थानापन्न नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र व | आयोग पुरस्कृत उमेदवारांचे नांव आयोगाने शिफारस = | नियुक्तीचे ठिकाण 
गु.क्र केलेला प्रवर्ग 
La श्रीमती वाळके स्नेहल सुदाम खुला (महिला) शासकीय तंत्रनिकेतन, अहमदनगर 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०६१४१४५९०७८००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


=Higher And 
talCode=400032, 


ज्ञ 


77025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc 

९591708305, 

e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b7594203 
hir Jaya Shetty 


Sudhir Jaya = 
Shetty a 
(सुधीर जया शेट्टी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


8 


ofa: aad वाळके स्नेहल सुदाम, मोहिनीनगर, शिक्षक कॉलनी, मु.पो.केडगांव, ता.नगर, जिल्हा अहमदनगर-४१४ ००५, 
(पोच देय नोंदणीकृत डाकेने) 


प्रत: 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे), 
) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 
) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक, 
) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अहमदनगर, 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, 
१०) निवड नस्ती (तांशि-७. 


